महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक: बीयुडी-१६२४/प्र.क्र.८६/विमान-२ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०२४ 


विषय :- राज्यातील विमानतळांच्या विकासाकरीता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


वाचा:- १. वित्त विभाग, का-अर्थ यांचे परिपत्रक, क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, 

दि.०१.०४.२०२४. 

२. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.मविविकं/२०२४/वित्त व लेखा / २९७, दि.७.०६.२०२४. 

३. अपर जिल्हाधिकारी,महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.मविविकं/२०१५/प्र.क्र.१९९/भूस/पुर्न, दि.२०.०६.२०२४. 

४. वित्त विभाग, का-अर्थ यांचे परिपत्रक, क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, 
दि.२५.०७.२०२४. 

५. अपर जिल्हाधिकारी,महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.मविविकं/२०२४/वित्त व लेखा/६७६, दि.२३.०८.२०२४. 


शासन ज्ञापन :- 
राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी लेखाशिर्ष ३०५३ ०१६४ खाली निधी उपलब्ध करून देण्यात 


येतो. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी Away 3043 ०१६४ 


खाली रु.४५५.०० कोटी (रू. चारशे पंचावन्न कोटी फक्त) इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे. 


वित्त विभागाने मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी लेखाशीर्ष 


३०५३ ०१६४ खाली रु.६८.२५ कोटी (रू. अडुसष्ट कोटी पंचवीस लक्ष फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण 


प्रणालीवर (बिम्स प्रणाली) वितरीत केला आहे. त्यापैकी गोंदिया विमानतळासाठी रू.५.९५ कोटी, कराड 


विमानतळासाठी रू.२०.०० कोटी, औरंगाबाद विमानतळासाठी रू.३२.३० व आर.सी.एस. योजनेसाठी 


रू.१०.०० कोटी असा एकुण रु.६८.२५ कोटी (रू. अडुसष्ट कोटी पंचवीस लक्ष फक्त) इतका निधी राज्यातील 


विमानतळांच्या विकासासाठी खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र. १ मधील कामासाठी, स्तंभ क्र. २ मधील 


विमानतळासाठी स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला वितरीत करण्यास या 


शासन ज्ञापनान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीयुडी-१६२४/प्र.क्र.८६/विमान-२ 


(रूपये कोटीत) 
| विमानतळावर करावयाच्या कामाचा तपशील विमानतळाचे विमानतळाला या IRA 
नाव आतापर्यंत वितरीत | ज्ञापनान्वये वितरीत 
केलेला निधी करावयाचा निधी 
१ २ ३ ४ 
गोंदिया विमानतळाकरीता रस्त्यांच्या वळतीकरणासाठी भूसंपादन | गोंदिया रू.५.३९ रू.५.९५ 
करणे. विमानतळ 
कराड विमानतळ प्रकल्पातील मौजे वारुंजी, मुंढे व he Helles | कराड विमानतळ | रू.१०७.१७ रू.२०.०० 
बाधित खातेदारांच्या पुनर्वसनासाठी मौजे वारुंजी, ता. कराड 
येथील ग. नं. ५५९, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५८०, ५८१, ५८३, 
५८४, ५८५, ५८६ व ५८७ मधील अंदाजे २.९० हे. आर जमीन 
संपादित करणे. 
औरंगाबाद विमानतळासाठी १३९ एकर जमिनीचे भूसंपादन. औरंगाबाद रू.००.०० रू.३२.३० 
विमानतळ 
10७6 योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्यातील | RCS रू.१२२.६७ रू.१०.०० 
विमानतळांसाठी लागणाऱ्या विविध सोयीसुविधा देण्यासाठी | योजनेअंतर्गत 
लागणारा निधी. विमानतळे 
एकूण रू.६८.२५ 


३. उपरोक्त खर्च " मागणी क्रमांक Ty, ३०५३ नागरी विमानचालन, ०२ विमानतळ, १९० सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (००) (०२) विमानतळाच्या विकासाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ 
विकास कंपनीस सहायक अनुदान ( कार्यक्रम ), ( ३०५३ ०१६४) ३१ सहायक अनुदाने ( वेतनेतर ), " या 
लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


४.  बिम्स प्रणालीवर निधी वितरणासाठी सह सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (विमानचालन, 
मंत्रालय, मुंबई (A003) हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून नियुक्‍त करण्यात आले आहे. सबब, सदर निधी बिम्स 
प्रणालीवर सह सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (विमानचाळन), मंत्राळय, मुंबई यांना वितरीत 
करण्यात यावा. संचालनालय स्तरावर देयके अदा करण्यासाठी उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, 
मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच संचाळक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. वितरीत करण्यात येत असलेला सदरहू निधी सशर्त असून ज्या विकासकामांसाठी वितरीत करण्यात 
आला आहे, त्याच कामांसाठी तो दि.३१ मार्च २०२५ पूर्वी खर्ची पडेल याची खबरदारी महाराष्ट्र विमानतळ 
विकास कंपनीने घ्यावी. तसेच, वितरीत निधी PLA अथवा बँक खात्यात जमा न करता विहीत प्रयोजनातूनच 
खर्च होण्याची खातरजमा कंपनीने करावी व खर्च करण्यात आलेल्या निधीबाबत वेळोवेळी आढावा घेऊन विहीत 
कालावधीत खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास तसेच महाळेखापाल कार्यालयास सादर करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीयुडी-१६२४/प्र.क्र.८६/विमान-२ 


&. अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध करून दिलेला निधी कोषागारातून आहरीत करण्यापूर्वी 
तसेच, खर्च करताना राज्य शासनाची कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील 
तरतुदी तसेच, वित्त विभागाचे, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं २०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.१ Us, २०२४ व 
क्र.अर्थसं २०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५ जुले, २०२४ मधील मार्गदर्शक सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
७. सदर शासन ज्ञापन वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.अनौ.स ४२८/व्यय-४, दि.१९.०८.२०२४ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२४०८२६१५३६२६२३०७ असा आहे. हे आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHILPA ABHAY CHACHAD 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL, 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3f0b1454eadcb46569c38e868a5b44 1 a8a32b442036ceSc8F 
flbed5e862cc4202, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


C H A C H A D serialNumber=15FE38A4E995535864D6D7BC4CB39F75BB8A6906B 
9DA526DCB4921 B9GEESBEEF, cn=SHILPA ABHAY CHACHAD 
Date: 2024.08.26 15:55:13 +05'30' 
(शिल्पा चाचड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या., मुंबई 
२. संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 
३. उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 
४. महालेखापाल, ( लेखा परिक्षा)/ (लेखा अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षक, मुंबई. 
७. कक्ष अधिकारी, कार्या-१४४३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. कक्ष अधिकारी, कार्या-व्यय ४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी, कार्या-२५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (कार्य.२८-अ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


